सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात सातारा सैनिक 
शाळेला योजनेतर (वेतनेतर) अनुदानासाठी निधी 
वितरणास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सासैशा-२०१८/प्र.क्र.१७७/एसएम-६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ३२ 
तारीख: २२ मार्च, २०१९ 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई क्रमांक अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, 
दिनांक १८.४.२०१७ 

२) शासन परिपत्रक क्रमांकः पूरक २०१६/प्र.क्र.९९/ अर्थसंकल्प-३, वित्त विभाग, 
दिनांक ३०.६.२०१७ 

३) शासन निर्णय क्रमांक सासैझ्ा-२०१७/प्र.क्र.१७३/एसएम-६, शालेय शिक्षण विभाग, 
दिनांक २८.०३.२०१८ 

४) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), पुणे यांचे क्र. सासैश्ा/अनुदाने/ 
२०१८-१९/माध्य-ब/३०३ ०३/११०४, दिनांक १४.१२.२०१८ 

५) शासन निर्णय क्रमांक सासैझा-२०१८/प्र.क्र.१७७/एसएम-६, शालेय शिक्षण विभाग, 
दिनांक १३.२.२०१९ 


शुध्दीपत्रक :- 

सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात २२०२०४६९ या लेखाशिर्षाअंतर्गत सातारा सैनिक शाळेला ३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर) अंतर्गत संदर्भ क्र. (५) येथीळ शासन निर्णय दिनांक १३.०२.२०१९ अन्वये 
निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 
२. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद-३ मध्ये “सहायक संचालक (लेखा) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, 
शिक्षण संचालनालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.” याऐवजी 
“शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, सातारा यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे” असे वाचण्यात यावे. 
३. संदर्भाधीन क्र. (१) व क्र. (२) येथील शासन निर्णयातील अटी व शर्ती तसेच अन्य तरतूदी तशाच लागू 
राहतील. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सासैशा-२०१८/प्र.क्र.१७७/एसएम-६ 


४. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्यांचा संकेताक २०१९०३२२१५४७५९६२२१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 
१ 


(0२ SGM FS KE wW AN 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 


Swati 
Madhukar 
Nanal 


ment, 


९२. , st=Mahi a, 
32e 1 d6fO7cScabf5si e70015d36b35b 
ct Ofe62cba2439a81b4be4, 
serialNumber=007d84f8ce44beba86b0ca2d0155d67 
ccla9db4f8d59bc9d8067628d62bcdcla, cn=Swati 


Madhukar Nanal 
Date: 2019.03.22 15:56:51 +05'30' 


(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


92) सचिव, संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 


१३ 


मानद सचिव, बोर्ड ऑफ गव्हर्नस सैनिकी स्कूल, नवी दिल्ली. 
१४) कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) वित्त विभाग,व्यय-५/अर्थसंकल्प-३ मंत्राळय,मुंबई-३२ 


१६) निवड नस्ती (एसएम-६). 


अपर मुख्य सचिव, (शालेय शिक्षण) मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सहायक संचालक (लेखा), माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, शिक्षण संचालनालय, पुणे 
शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, सातारा. 
महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई 
प्रधान महालेखापाल(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा. 

१०) वरीष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 

११)प्राचार्य, सैनिकी स्कृल, सातारा 


पृष्ठ २ पैकी २ 


